सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीचे 
वितरण करणे बाबत. लेखाशिर्ष (२२३५ ३०३२) 
(२२३५ ३०४१) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ: १. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ 
प्रस्तावना : 

सन २०१८-१९ या चाळू आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) 
eI असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०४.२०१७ च्या 
परिपत्रकानुसार वितरणासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. 
२. TS VAM अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे या अंतर्गत 
(१ शासकीय कोर्ट कमिटेड अपंग मुलांचे कनिष्ठ/वरिष्ठ बालगृह उल्हासनगर - ५ जि. ठाणे, 
(२) शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह/विशेषगृह aida कॅम्प, उल्हासनगर-५ जि. ठाणे, 
(३) शासकीय अस्थिव्यंग मुलांचे कनिष्ठ/वरिष्ठ बालगृह, चंद्रपूर, या शासकीय संस्थांकरिता 
SANG (२२३५ 3032) आणि संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणा- 
या स्वयंसेवी संस्थांनी सहायक अनुदान , लेखाशिर्ष (२२३५३०४१) या लेखाशीर्षाखालील अनिवार्य 
तरतूदी अंतर्गत अर्थसंकल्पित निधीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत निधी नियंत्रक अधिका-यांच्या सूपुर्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय :- 


१. आतायाझासन निर्णयान्वये उपरोक्त शासकीय बालगृह/सुधारगृहातील कर्मचा-यांचे वेतन व 
इतर अनुषंगिक बाबींसाठी व संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चाळविणा-या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (वेतन) यासाठी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
खालील लेखाशिषांतर्गत तरतूदी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. 


अ.क्र योजना व लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट्य | सन २०१८-१९ वितरित करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद(रू. लक्ष) ७० टक्के (रू .लक्ष) 
; मागणी क्रमांक एक्स 09- 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
(09) बालकसमृद्धी योजना 
(०१ (०४बाल न्याय 
अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे 
(२२३५ ३०३२) 
०१, वेतन २०४३.१० २९१.९७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५.०१ ३.५० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १.१८ ०.८२ 
१३, कार्यालयीन खर्च १.४७ १.०२ 
१४, भाडे पट्टी व कर ११.०० ७.७० 
१९, आहार खर्च २१.८२ १५.२७ 
२१, पुरवठा सामग्री ४.०७ २.८४ 
५०, इतर खर्च 9.&¢ १.१७ 
एकूण २०८९.३३ ३२४.२९ 
२ मागणी क्रमांक एक्स ,०१- 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
१०२, बाल कल्याण, 
(०२)(०३)संगोपन व संरक्षणाची गरज 
असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थांनी 
सहायक अनुदान (२२३५३०४१) , 
३६सहायक अनुदान(वेतन) ७८०.०६ ५४६.०४ 
२. सदर निधी वितरणाकरिता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांना नियंत्रक 


संदर्भाधीन वित्त विभाग परिपत्रकातील परि. क्र. ७ १ (आ) मध्ये नमुद सूचनेनुसार शासनाद्वारे 


देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थांच्या बँक खात्यात अकाऊंटमध्ये ECS ER प्रदान करणे 


बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline 


पद्धतीन वितरित करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 


३. 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदींपेक्षा त्या-त्या शीर्षाखाली 


अधिकचा खर्च होणार नाही याची काळजी नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. या रकमा खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली व या विभागाच्या तसेच वित्त विभागाच्या 


वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकातील सर्व अटी 


/शातींचे पालन करण्यात यावे. 


४. 


हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक संकेतांक HAH २०१८०४१८१६४६४२४४३० असा आहे. सदरचा निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


ञ्म 
3 औय 


Cc AN 


an 


ae) ae) ae) Cc 
1७ © oo ८ ७ & ८2 >. £ ८2 ८ = 


ae) 
AN 


Oo तत © Oo 
SM _८ KX 
— — — — — — — — — 


ae) 
(३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Smita Dattatray कण्या.” 


tment, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934 


Nivatkar eben Data Mot 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,पमुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

मा.मंत्री (म व बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे 

उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
संचाळक,ळेखा व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 


सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७, नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


